RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५, अंक ६५ ] 


बुधवार , जून १२, २०१ ९ / ज्येष्ठ २२ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १४ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 


दुसरा मजला, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जून २०१ ९ 

अधिसूचना 


भारतीय बंदरे अधिनियम , १ ९ ०८ . 


- 


क्रमांक संकिर्ण ०२१ ९ / प्र.क्र .० ९ / बंदरे -१, —भारतीय बंदरे अधिनियम, १९ ०८ ( १९ ०८ चा १५ ) मधील कलम ६ च्या पोट - कलम (१ ) 
च्या खंड ( ज ज ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींच्या अधीन राहून आणि याबाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के , लहान धक्के , उतरविण्याच्या जागा इत्यादी ( वापराचे विनियमन ) नियम , १ ९८७ 
मधील आणखी सुधारणा करण्यासाठी, करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा , त्यामुळे बाधा पोहचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व 
व्यक्तींच्या माहितीकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम (६ ) च्या पोट- कलम ( २) अन्वये आवश्यक असल्यानुसार , याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे आणि अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, दिनांक १३ जुलै २०१९ नंतर उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल . 

२ . उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, इंडियन मर्कन्टाईल चेंबर्स , तिसरा मजला, रामजीभाई कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट , मुंबई ४०० ००१ 
यांच्याकडे प्राप्त झाल्या असतील त्या शासन विचारात घेईल . 


. 


प्रारूप नियम 


१ . या नियमांना, महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के, लहान धक्के , उतरविण्याच्या जागा इत्यादी (वापराचे विनियमन ) ( सुधारणा) 
नियम , २०१ ९ असे म्हणावे . 


भाग चार - अ -१४ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून १२, २०१९ / ज्येष्ठ २२, शके १९ ४१ 


२ . महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के , लहान धक्के , उतरविण्याच्या जागा इत्यादी ( वापराचे विनियमन ) नियम, १९८७ याच्या 
नियम २ मधील पोट- नियम ( ४ ) मध्ये , 

( क ) खंड ( १) ऐवजी पुढीलप्रमाणे खंड दाखल करण्यात येत आहे: 


“(१) ( अ) मराठी भाषेतील चित्रिकरणाव्यतिरिक्त सुर्योदयापासून सुर्यास्तापर्यंतच्या चित्रीकरण 
वेळापत्रकाचे प्रतिदिन दर 


रु.५०,००० / 


(i) व्यावसायिक चित्रपट, व्यावसायिक मालिका/ संग्रहिका (म्युझिक 
अल्बम ), व्यावसायिक जाहिरातपट 


. 


रु .५००० / 


( ii ) राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाकडून सहाय्य दिलेल्या 
चित्रपटांचे, कथापटांचे आणि मालिकांचे प्रसंगचित्रण करणे 


दूरदरर्शन माहितीपट व शैक्षणिक चित्रपट आणि मालिका 


रु .३,००० / 


स्थिर छायाचित्रण 


रु . १,००० / 


खाजगी कार्यक्रमांचे व्हिडिओ प्रसंगचित्रण करणे 


रु .१,००० / 


“( ख ) मराठी भाषेतील चित्रिकरणासाठी सुर्योदयापासून सुर्यास्तापर्यंतच्या चित्रीकरण वेळापत्रकाचेप्रतिदिन दर 


रु.६,००० / 


(i) व्यावसायिक चित्रपट , व्यावसायिक मालिका / संग्रहिका ( म्युझिक 
अल्बम ), व्यावसायिक जाहिरातपट 


रु .२,५०० / 


( ii ) राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाकडून सहाय्य दिलेल्या 
चित्रपटांचे, कथापटांचे आणि मालिकांचे प्रसंगचित्रण करणे 


दूरदरर्शन माहितीपट व शैक्षणिक चित्रपट आणि मालिका 


रु . १,५०० / 


स्थिर छायाचित्रण 


रु . ५०० / 


खाजगी कार्यक्रमांचे व्हिडिओ प्रसंगचित्रण करणे 


रु . ५०० / 


( ग ) राज्य व केंद्र शासनासाठीचे चित्रपट इत्यादींचे प्रसंगचित्रण करणे 
आणि राज्य किंवा केंद्र शासनाने पुरस्कृत केलेले चित्रपट व 
माहितीपट इत्यादींचे प्रसंगचित्रण करणे. 


निरंक . "; 


( घ ) खंड २ मधील परंतूक वगळण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


उदय बोभाटे, 
शासनाचे सहसचिव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून १२, २०१ ९ / ज्येष्ठ २२ , शके १ ९ ४१ 


३ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th June 2019 


NOTIFICATION 


INDIAN PORTS ACT, 1908 . 


No. Sankirna . 0219 /C.R . 09/ Port- 1. - The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Minor Ports , Piers, Jetties , Landing Places , etc. (Regulation of Use ) Rules , 1987 which the Government 
ofMaharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (ij) of sub - section ( 1) of 
section 6 of the Indian Ports Act, 1908 ( 15 of 1908 ) and of all other powers enabling it in this behalf, is 
hereby published as required by sub - section (2 ) of said section 6 of the said Act, for information of all 
persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration by the Government of Maharashtra on or after the 13th July 2019 . 


2. Any objections or suggestions which may be received by the Chief Executive Officer, 
Maharashtra Maritime Board , Indian Mercantile Chembers , 3rd Floor, Ramjibhai Kamani Marg , Ballard 
Estate , Mumbai 400 001 , from any person with respect to the said draft before the aforesaid date will 
be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1 . These rules may be called the Maharashtra Minor Ports , Piers , Jetties , Landing Places, 
etc. (Regulation of Use) (Amendment) Rules, 2019 . 


2 . In rule 2 of the Maharashtra Minor Ports , Piers , Jetties, Landing Places, etc. (Regulation 
of Use) Rules , 1987, in sub -rule (4 ), 


( a ) for clause (1) , the following clause shall be substituted , namely : 


" ( 1 ) ( a ) Rates per day for the shooting Schedule from sunrise to sunset expect 
for Marathi Language Film. 
(i) Commercial Films, Commercial serials and music 50,000 Rupees 
album , Commercial advertisement films. 
(ii) Shooting of films, feature films and serials assisted by 5,000 Rupees 
the National Films Development Corporation . 
( iii) Doordarshan documentaries and educational films and 3,000 Rupees 


serials. 


(iv) Still photography 


1,000 Rupees 


(v ) Video shooting of private programme 


1,000 Rupees 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून १२, २०१ ९ / ज्येष्ठ २२ , शके १ ९ ४१ 


( b ) Rates per day for the shooting Schedule from sunrise to sunset for Marathi Language 


Film. 


6,000 Rupees 


(0) Commercial Films, Commercial serials and 
music album , Commercial advertisement films. 
( ii ) Shooting of films, feature films and serials 
assisted by the National Films Development 
Corporation . 


2,500 Rupees 


(iii) Doordarshan documentaries and educational films 


1,500 Rupees 


and serials . 


(iv ) Still photography 


500 Rupees 


(v ) Video shooting of private programme 


500 Rupees 


NIL . " . 


( c) Rates for shooting of films, documentaries , etc., for 
State or Central Government and shooting of films and 
documentary, etc., sponsored by State or Central 
Government. 


( d) in clause (2 ), in existing proviso shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


UDAY BOBHATE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


